“श्रीक्षेत्र भिमाशंकर तीर्थक्षेत्र विकास 
आराखडा, तालुका खेड सह तालुका 
आंबेगाव, जिल्हा पुणे” निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
नियोजन विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक-तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.४०/का.१४४४-अ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
दिनांक : ०९ ऑगस्ट, २०२३. 


वाचा : १ नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र. तिक्षेवि २०१८/प्र.क्र.०५/का.१४४४, दि.२८ फेब्रुवारी,२०१८. 
२) नियोजन विभाग, शासन निर्णय क्र.तिक्षेवि-२०२३/प्र.क्र.१२/का.१४४४-अ, दि.१६ जून, 2023. 
३) वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.१२ एप्रिळ, २०२३. 


प्रस्तावना : 


“श्रीक्षेत्र भिमाऱांकर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा, तालुका खेड सह तालुका आंबेगाव, जिल्हा 
पुणे” विकास आराखडयास दिनांक २८ फेब्रुवारी, २०१८ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये रुपये १४८.३७ 
कोटीच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली आहे. या आराखडयाकरिता सन २०२३-२४ या आर्थिक वर्षात 
अर्थसंकल्पित करण्यात आलेला निधी जिल्हाधिकारी, पुणे यांना उपलब्ध करुन देण्याची बाब शासनाच्या 
विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय : 


“श्रीक्षेत्र भिमाऱांकर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा, तालुका खेड सह तालुका आंबेगाव, जिल्हा 
पुणे” विकास आराखडयांतर्गत मंजूर कामे करण्यासाठी जिल्हाधिकारी, पुणे यांना सन २०२३-२४ अंतर्गत 
“मुख्य लेखाशिर्ष ५४५२ ०१५१ उद्दिष्ट ५३ मोठी बांधकामे' अंतर्गत खालील कामांसाठी एकुण 
रुपये ६६३.८४ लक्ष MSR त्रेसष्ठ लक्ष चौर्‍यांऐंशी हजार फक्त) इतका निधी पुढील प्रमाणे वितरीत 


करण्यात येत आहे : 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.४०/का.१४४४-अ 


(रुपये लाखात) 
अ. माचे नाव | सविस्तर वर्णन या शासन 
क्र. निर्णयान्वये 
वितरीत 
करावयाचा 
निधी 
हि प्रवेशव्दार २० मी.रुंदीचा प्रवेशव्दार ४५०.०० 
पायरी मार्ग । पायरीमार्ग अस्तित्वातील ५ मी.चे ८ मी.रुंदीकरण,पायर्‍्या 
रुंदीकरण व नविन आर.सी.सी.कॉलम, स्लॅब इ. 
२ सुलभ १. बसस्थानक आवार (G+9) २४.४९ 
शौचालय 
२. बौध्द विहार जवळ (G+9) (२ ठिकाणी) मंदिराजवळील | १००.०० 
सुलभ शौचालय नविन बांधणे) 
२.१ मंदिर परिसरातील जिल्हा परिषद | 93.00 
विश्रामगृहाजवळील  स्वच्छतागृहाचे नुतनीकरण 
(मंदिराजवळील सुलभ शौचालय.दुरुस्ती) 
बॉम्बे पॉईंट येथील स्वच्छतागृहाचे नुतनीकरण ६.३५ 
३ पथदिवे ५ कि.मी. इलेक्ट्रिक केबल लाईन ४ मी.विद्युत खांबासह | ७०.०० 
(एकुण २५० खांब) 
एकुण ६६३.८४ 


“श्रीक्षेत्र भिमाशकर तिर्थक्षेत्र विकास आराखडा, तालुका खेड सह तालुका आंबेगाव, जिल्हा पुणे” 
या विकास आराखडयअंतर्गत मंजूर कामांवर होणारा खर्च लेखाशिर्ष ५४५२ पर्यटनावरील भांडवली खर्च, 


०१- पर्यटनासाठी पायाभूत सुविधा, 909 -पर्यटन केंद्र, (00) (०९) (५४५२ ०१५१) कार्यक्रम (दत्तमत)” 


याखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


वर नमूद केलेल्या SAV झालेला प्रत्यक्ष खर्च व प्रधान महालेखापाल, मुंबई यांचे 


कार्यालयाने नोंदविलेला खर्च याचा ताळमेळ घालण्यात यावा. तसेच वितरीत केलेल्या निधीचे उपयोगिता 


प्रमाणपत्र जिल्हाधिकारी, पुणे यांनी शासनास तात्काळ सादर करावे. 


वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४०/अर्थ-३, दि.१२.०४.२०२३, अन्वये 


दिलेल्या मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः तिक्षेवि- २०२३/प्र.क्र.४०/का.१४४४-अ 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०८१११७१९३२६५१६ असा आहे. हा आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


Digitally signed by CHITRAKALA NILESH SURYAWANSHI 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
CHITRAKALA NILESH ण. 


88291 bObd0e4d, postalCod: 


1032, st=Maharash 
I Number=FFO9D956DA3342C19E1C43EF634362603C226C14DC 
S U RYAWA N S H | 2C9B9267CAS9DBDF55A3D6, cn=CHITRAKALA NILES! 
SURYAWANSHI 
Date: 2023.08.11 17:25:02 +05'30' 


(चित्रकला सुर्यवंशी ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 


आवर्यक कार्यवाहीसाठी, 
१) विभागीय आयुक्त, पुणे विभाग, पुणे. 
) जिल्हाधिकारी, जिल्हाधिकारी कार्यालय, पुणे. 

प्रत, 
१. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई 
२. प्रधान महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखा परीक्षा), महाराष्ट्र-२, नागपूर 
३. जिल्हाधिकारी, पुणे. 
४. जिल्हा नियोजन अधिकारी, पुणे 
५. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 
६. नियोजन विभाग, का.१४२४, मंत्रालय, मुंबई 


७. निवड नस्ती, नियोजन विभाग, का.१४४४-अ, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


